भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र. १५/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च,२०१९. 


वाचा- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-१००३/६५१/प्र.क्र.४८/२००३/२०ब, 
दि.१३.०१.२००४. 

२) मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय क्र.अस्थाप -२०१८/प्र.क्र.२९/आस्था-२ दि.२८.९.२०१८. 

3) भाषा संचालक,भाषा संचाळनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.पदनि २०१८/प्र.क्र.१२८/८६ /चौदा, 
दि.१५.०१.२०१९ चे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.२.२०१९. 


शासन निर्णय 
मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त भाषा संचालनालय, मुंबई (मुख्यालय) व भाषा 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय 


कार्यालयातील एकूण १६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.१०.२०१८ 


ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्ताव विचारात घेता संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारांतर्गत, wrt तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भाषा 


संचालनालय, मुंबई (मुख्यालय) व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद 


विभागीय कार्यालयातील पुढील तक्त्यात दर्शविलेली एकूण १६ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास विहित 


अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र. १५ /आस्था-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी वेतनस्तर 
पदसंख्या 
१. भाषा अनुवादक (मराठी) द एस-१३ 

संचालनालय, 

मुंबई (मुख्यालय) । लघु-टंकलेखक १ एस-८ 
(मराठी) 
वाहनचालक (१ एस-६ 

एकूण ८ 

२. भाषा संचालनालय 

विभागीय 

कार्यालये 

१) नवी मुंबई विभागीय सहायक १ एस-१६ 
भाषा संचालक 
लिपिक-टंकलेखक |।१ एस-६ 
चपराशी १ एस-१ 

२) पुणे अनुवादक (मराठी) (१ एस-१३ 

३) नागपूर वरिष्ठ लिपिक १ एस-८ 
लिपिक-टंकलेखक ।१ एस-६ 

४) औरंगाबाद अधीक्षक fa | एस-१४ 
अनुवादक (मराठी) १ एस-१३ 

एकूण ८ 

एकूण अस्थायी पदे १६ 

(१--२) 

3. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडएफ-०१, २०५२, सचिवालय - 


सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (00) (०२) भाषा संचालक (अनिवार्य) (२०५२ ५०६३) ०१ वेतन" या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र. १५ /आस्था-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०७१७१०५२९०३३ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed 
an te by M. P. Kudtarkar 


Date: 2019.03.11 
Kudtarkar 12:46:52 +05'30' 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०००५१. 
) 
) 
) 


५) कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

६) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

७) भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद 
(भाषा संचालनालयामार्फत) 

८) कार्यासन (व्यय-४)/ आकृतीबंध पुनरर्चना कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


